अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन 
येथील प्रशिक्षण सभागृहाच्या 
नूतणीकरणास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १३/का.१४२६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १० जुलै, २०२३ 
वाचा :- 
शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र. १३/का.१४२६ दिनांक २७ जून, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथील शासन निर्णय दिनांक २७ जून, २०२३ मधील परिच्छेद क्र. ५ मध्ये ज्या ठिकाणी 
“मागणी क्रमांक ओ-९, ३४५४ गणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ०२ सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ११२ आर्थिक सल्ला व 
सांख्यिकी (०३) (०१) नियोजनाकरिता आकडेवारी (३४५४ ०५१८)” अंतर्गत १३- कार्यालयीन खर्च असे 
नमूद आहे. याऐवजी त्या ठिकाणी “मागणी क्र. ओ-९ ३४५४ जनगणना सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ०२ सर्वेक्षण व 
सांख्यिकी, ११२ आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी, (०१) (03) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या प्रशिक्षण शाखेचे 
बळकटीकरण (कार्यक्रम) (३४५४ ०५१८), १३ कार्यालयीन खर्च ” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१०१६२७०५८३१६ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
PRIYANKA 0 a 
HITESH र "लना लचीची 
CHAUDHARI i डी 
(प्रियंका चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


2.5. 
912eb: 107 fec86bt 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9 (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र २ (लेखापरीक्षा), नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू) 

५. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ , फोर्ट, 
मुंबई- ७००००१ 

६. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेळ-४१० २०६ 

७. संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, ८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत, शासकीय वसाहत, बांद्रा ( पूर्व), 
मुंबई- ४०००५१ 

८. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,प्रादेशिक कार्यालय, कोकणभवन, नवी मुंबई. 

९. निवड नस्ती-का.१४२६. 


